कृषि विभागातील कृषि आयुक्तालयांतर्गत तालुका बीज गुणन 
केंद्रा मधील अस्थायी पदे दिनांक १.३.२०१९ पासून दिनांक 
३०.९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत .. (एकूण २४८ पदे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ताबीके २०१९/प्र.क्र.५८/१३ओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ मार्च, २०१९. 


= 
— 


१. of पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आकृवि-१२०८/प्र.क्र.७२/१५-अे, दि. 22/04/ २००९. 
२. कृषिव पदुम विभाग, शासन शुध्दीपत्र क्रमांक आकृवि-१२०९/प्र.क्र.४०१/१५-अ, दि. ३०/०६/२०११. 
३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २७१८/ प्र.क्र.६०/१अ, दिनांक १९/१०/२०१८. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक असंक १००४/प्र.क्र.१२ (भाग २)/२००४/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक ०४/१०/२००४. 
५. वित्त विभाग क्र. शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.११.२.२०१६ 
६. वित्त विभाग क्र.श्युध्दिपत्रक क्र. पदनि२०१६/प.क्र.८/१६/आपुक-१, दि.५.३.२०१८ 
७. वित्त विभाग क्र.शासन निर्णय क्रमांक पदनि२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. ७.९.२०१८ 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ ११११/साप्र/०२६१/१९-२०/प्र.क्र.--५/आस्था-५(निप)/ 
५६, दि.१३ फेब्रुवारी २०१९ 
९. वित्त विभाग क्र.शासन निर्णय क्रमांक पदनि२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. २१.२.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सन २०१८-१९ मध्ये कृषि विभागातील खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक २ मधील 
योजनांतर्गत, स्तंभ क्रमांक ४ मधील अस्थायी पदांना शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २७१८/ 
प्र.क्र.६०/१ अ, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पुढे चाळू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. 


अ.क्र. योजना/लेखाशीर्ष स्थायी | दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मंजूर एकूण मंजूर पदे 
पदे | असलेली अस्थायी पदे 
ea 2 3 8 घु 


मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 

१) ।१०३-बी-बियाणे, ६०१ २४८ ८४९ 
१०३(००)(०१)-तालुका बीज 
गुणन प्रक्षेत्रे (२४०१ ०२६१). 


एकूण ६०१ २४८ ८४९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबीके २०१९/प्र.क्र.५८/१३ओ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१ 
फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांच्या त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना, तसेच, या पूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु; ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. यास अनुसरून सदर अस्थायी 
पदांना दिनांक १ मार्च २०१९ पासून दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीपर्यंत पुढे चालू ठेवण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) या योजनेमधील २४८ अस्थायी पदे, (६ महिन्यांपेक्षा 

जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून), दिनांक १ मार्च २०१९ पासून दिनांक ३० सप्टेंबर,२०१९ 
पर्यंत “प्रपत्र-अ” नुसार पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या पदासाठी येणारा खर्च वर नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन 
२०१९-२० च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग- 
२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २००४, तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०५१२५१४९११०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


7 Digitally signed by Anita Pramod Tummulwar 
Nn | a [| a mM (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
AD 


F Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4a2a38bd3219cb07837653760d3739e645909c87e1f5 


Tummulwar क तरती 
(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍ताळलय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. सर्व संचालक/ सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक. 
७. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१/विसु-१), मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती, कार्यासन 9331, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबीके २०१९/प्र.क्र.५८/१३ओ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- ताबीके २०१९/प्र.क्र.५८/१३अ, 
दिनांक-५ मार्च, २०१९. 
प्रपत्र -“अ 


तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रे(२४०१ ०२६१) 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 
ze कृषि अधिकारी (वर्ग-२)(कनिष्ठ) op 
2 कृषि सहाय्यक (वर्ग-३) ८२ 
३ शिपाई/ रखवालदार (वर्ग-४) १४२ 
४ टिलर ऑपरेटर (वर्ग-४) ०२ 
एकूण २४८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


